अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (09) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(2294 १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग,नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ८ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, २०२१ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 
३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.२८.६.२०२१ 
४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, fF.9§.0.2029 
५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.३०.९.२०२१ 
६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.२०.१०.२०२१ 
७. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.१५.१२.२०२१ 
८. झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि. १४.१.२०२२ 
९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ३ फेब्रुवारी, २०२२ 
१०. झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि. ९.२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनभत्ते खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (2294 १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता तसेच ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खर्चासाठी एकूण रुपये ५०१.४५६ लाख इतका निधी वाचा मधील 
अनुक्रमांक ३ ते ८ व १० च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आला 
असून, आता विहित अटी व शा्तींची पूर्तता करणा-या जिल्हा परिषदांना पुढील वेतनेतर निधी वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (09) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या ळेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
साठी रुपये १,५५,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी पंचावन्न लाख फक्त) इतके अनुदान खालील 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मंजूर व वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. जिल्ह्याचे ३१, सहायक अनुदाने या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८८१ 
क्र नांव (वेतनेतर) खाली वितरीत करण्यात येत असलेले 
एकूण अनुदान (अक्षरी रुपये) 
[| | ? 3 छू 
aa धुळे १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२ | सातारा २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 
३ | सोलापूर २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 
४ उस्मानाबाद २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 
५ | लातूर २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 
६ ।अमरावती २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 
७ नागपूर १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
८ | भंडारा १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
एकूण १५५००००० रूपये एक कोटी पंचावन्न लाख फक्त 
२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 


अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. उपरोक्त लेखाशीर्षातर्गत सन २०२०-२१ चा अखर्चित निधी शासनास 
जमा करण्याच्या अधीन सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून, अखर्चित निधी शासनास जमा 
केल्याशिवाय निधी कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. सदर वेतनेतर निधी संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, मोटरवाहन, विद्युत देयके, पेट्रोल/ तेल/वंगण 
इत्यादी बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार वापरावा. 


३. या शासन निर्णयामध्ये दर्शाविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची 
दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च 
ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. 


प. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
केल्याची खात्री करुनच पुढील आवऱ्यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. पुढील 
मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी 
नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


र या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, 
च्या कळम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (09)(04) नियमित आस्थापना 
(अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


छ. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२/व्यय-३, दिनांक १५.२.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१४५३३५४९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे, सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, 
अमरावती, नागपूर, भंडारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, धुळे, सातारा, सोलापूर, 
उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर, भंडारा 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे, सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर, 
भंडारा 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१५. 


निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


